कृषि विभाग (खुद्द), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय तसेच कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षामध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणे व रु. १२३२ लाख 
निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १९ जुले, २०१९ 


संदर्भ :-१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र ४४/अर्थ-३, दिनांक ०१/४/२०१९. 
२) संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संप्र/्लेखाशिर्ष ३४५१२७८२/ 
अनु.मा.प्र./२०१९-२०/१७५/२०१९, दिनांक ०८/०५/२०१९. 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र ९२/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
BOHM बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. कृषि 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्‍तालयामार्फत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत 
विविध उपक्रम राबविण्यात येतात, तसेच विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत राज्य 
शासनातर्फे दरवर्षी ठराविक रक्‍कम मंजूर करण्यात येते व सदर मंजूर झालेली रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द) तसेच 
कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना विभागून वितरीत करण्यात येते. 

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना योजनांतर्गत योजना असून सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये सदर 
योजनेसाठी (३४५१ २७८२) एकूण रुपये ५००० लाख अर्थसंकल्पित केले असून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या 
शासन परिपत्रकानुसार प्रथम नऊमाहीसाठी ६०% मर्यादेत निधी वितरणाचे आदेश असल्याने ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमांतर्गत रुपये ३००० लाख उपलब्ध करुन देणे शाक्य आहे. चालू वर्षी प्रथम टप्प्यात यापूर्वीच रु.१७६८ 
ore निधी वितरीत केलेला आहे त्यामुळे सद्य:स्थितीत रु. १२३२ लाख निधी वितरणास उपलब्ध आहे. 


सन २०१९-२० मध्ये रु. ५००० लाख रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची तसेच त्याकरिता दुसऱया टप्प्यात रु. १२३२ लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालयीन कार्यालयांचे व कृषि आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त विविध कार्यालयांचे 
संगणकीयद्ृष्टया बळकटीकरण करण्यासाठी “राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” ही राज्य योजना राबविण्यात येत 
असून सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये रु.५००० लाख रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सन २०१९-२० मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रथम टप्प्यात रु. ३००० लाख 
निधी वितरणास उपलब्ध झालेला आहे. तथापि, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दि.०१/०४/२०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-ओ, 


रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार सदर निधीतुन शासन निर्णय क्र. 
राकृवियो-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४ अ, दि.२५/०४/२०१९ अन्वये रु.१७६८ लाख महाअँग्रीटेक 
प्रकल्पासाठी कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत करण्यात आलेले असल्यामुळे विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या 
उर्वरित रु.१२३२ लाख निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कार्यलय व बाब वितरीत निधी 

अ. | मंत्रालय स्तर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) 

१. | कृषि व पदुम विभागातील सर्व कार्यासनातून ई-ऑफिस प्रणाळीचा अवलंब प्रभावीपणे होण्याच्या १०.०० 
दृष्टीने विभागातील कार्यासनातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडे संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर इ. 
संगणकीय साहित्याची खरेदी करणे. 

२. | कृषि विभागाच्या अधिपत्याखालील ४ कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे ५०.०० 
व वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापक प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर व इतर संलग्न 
कार्यालयासाठी तयार केलेल्या साऊ-सेवार्थ प्रणालीच्या विकसन व देखभालीसाठी Mahalt यांनी 
नियुक्‍त केलेल्या मनुष्यबळाचे दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ व दि.०१.०४.२०१९ ते 
दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीचे परिश्रमिक रु.४९,३४,८५७ /- (एकोणपन्नास लाख चौतीस हजार 
आठडरो सत्तावन्न फक्त) Mahal यांना अदा करणे. 

३ | कृषि विभागातील विविध योजनांची DBT पोर्टलव्दारे अंमलबजावणी करण्याकरिता शेतकऱ्यांसाठी ४०.०० 
Mobile App. विकसीत करणे, मोका तपासणीकरिता Mobile App. तयार करणे व उत्पादक कंपन्या 
व विक्रेता यांच्या व्यवस्थापनेचे Module विकसीत करणे. 

एकूण-अ 900,00 

ब. | आयुक्तालय स्तर 

3. | हार्डवेअर (संगणक, प्रिंटर, सर्व्हर, युपीएस, टोल फ्री व्यवस्था, देखभाल व दुरूस्ती) AMC/FMS ५०.०० 
व मनुष्यबळ व्यवस्थापन करणे. 

४. | कनेक्टिव्हिटी - आयुक्तालय स्तरावरील नेटवकौग, बीएसएनएल कनेक्टिव्हिटी देयके, १५.०० 
बीएसएनएल लिज्ड लाईन Up gradation करणे, ब्रॉड बँण्ड सेवा देणेसाठी wi-fi Router व 
तद्‌नुषंगिक साहित्य खरेदी करणे व त्याकरिता आगाऊ देयके अदा करणे. 

५. | सॉफ्टवेअर खरेदी विकसन / देखभाल दुरूस्ती (आज्ञावल्या/मोबाईल अंप-नविन अद्यावत ३०.०० 
करणे, सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळविणे देखभाल करणे ) अँण्टी व्हायरस खरेदी, Microsoft Office 
खरेदी (MS Office) व Security Audit करणे. 

६. | हार्डवेअर खरेदी (Seen, प्रिटर, WX, UPS व बटरी, टबलेट, CHAN, ईन्व्हर्टर, 2780501 ३०.०० 
cooling system, Cable, Printer Cartage/Tonner refilling, दुरूस्ती व नव्याने खरेदी, Pen 
drive, Hard disk इ.) करणे. 

७. | कृषि विभागाच्या विकसित आज्ञावळी ई-परवाना, क्रॉपसॅप, महावॉटरशेड, ठिबक, THIS, ३०.०० 
पैसेवारी, क्रॉपवॉच, वेबसाईट, महावेध व इतर आज्ञावली Cloud Platform वर shift करणेसाठी 
MAA खर्च करणे. 

८. | आयुक्तालय स्तरावरील IT Cell निर्मिती (तांत्रिक मनुष्यबळ सेवा शुल्क) व त्याकरिता आगाऊ ४०.०० 
देयके अदा करणे. 

९. | महाअँग्रीटेक प्रकल्प ९३७.०० 

एकूण ब ११३२.०० 
एकूण(अ--बो १२३२.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-ओे, 


कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) यांना वितरीत करण्यात आलेला रु. १०० लाख (रुपये शंभर लाख फक्त) व कृषि 
आयुक्त कार्यालय यांना वितरीत करण्यात रु. ११७२ लाख (रुपये अकराशे बत्तीस लाख फक्त) निधी परिच्छेद 
क्र. २ मध्ये नमूद बाबींसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. या झासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. १२३२.००/- (रुपये बाराऱो बत्तीस 


लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० करिता 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 

(कृषि) (३४५१ २७८२), १७ संगणक खर्च 


, या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.१२३२.०० /- निधीपैकी रु. १००.००/- निधी 


कोषागारातून मंत्रालय स्तरावर आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून, आणि उर्वरित रु. ११३२/- निधीचे आयुक्‍त (कृषि) 
कार्यालयाकरिता कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे महाअँग्रीटेक 


प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला ₹ ९३७ लाख निधी कोषागारातून आहरित करुन महाराष्ट्र सुदूर 
संवेदन उपाययोजना केंद्र,नागपूर (MRSAC) यांना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणीनुसार उपलब्ध 
करुन द्यावा. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र ९२/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ नुसार 


विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१९१६५१०६०५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Shrikant bh acre car ei AA 


25.4. 
34db6bfd8c, 
C h a n d fa ka n t A n d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c1 
92e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2019.07.19 16:59:32 +05'30° 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत- 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


tra, 
d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b 1 beeOfffaa62085c 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-अे, 
२) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 
) 


av 


6 


Cc 


७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


८“? 


qo) संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१३) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 

१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१६) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


